महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
कन्हान पिंपरी शहराच्या पाणीपुरवठा पुरवठा 
प्रकल्पाच्या कंत्राटामधील वस्तु व सेवा कराच्या 
समावेडनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३५३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२२ 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: TART २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: बैठक- २०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३, दिनांक १२ जानेवारी, २०१८. 
३. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र: नपप्रसं २०२२/कन्हान पिंपरी WSS नगरोत्थान GST/ 
प्र.क्र.७१७ /कक्ष-७/५०४८, दिनांक १४ नोव्हेंबर,२०२२. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत कन्हान पिंपरी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्यामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक 3 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या कन्हान पिंपरी sex पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या वस्तु व सेवा कराच्या समावेशनास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत कन्हान पिंपरी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पातील वस्तु व 
सेवा कराच्या VARA अनुषंगाने नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्यामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये 
शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु. कोटी) 
मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. नागरी स्थानिक प्रकल्पाची मंजूर चोच 
pearance किंमत अनुदान संस्थेचा सहभाग 
क्र. | स्वराज्य संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
(प्रकल्प किंमतीच्या ९०%) (प्रकल्प किंमतीच्या १०%) 
१ | Q ३ 8 का 
कन्हान पिंपरी = f व 
a 96.2% , १७.०८२ .१.८९८ 
नगरपरिषद 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३५३/नवि-३३ 


सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा वस्तु व सेवा कराच्या समावेशनासह सुधारित वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु.कोटी) 
च्या क मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. नागरी स्थानिक प्रकल्पाची मंजूर संस्थेचा 
त दात किंमत अनुदान संस्थेचा सहभाग 
. | स्वराज्यसंस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
(प्रकल्प किंमतीच्या ९०%) (प्रकल्प किंमतीच्या १०%) 
| a 2 3 8 4 
= 0. रु. १९.८६४ रु. १७.८७८ रु. १.९८६ 
नगरपरिषद शं A _ 


०३. संदर्भाधीन क्र. 2 या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व adil पूर्तता करणे कन्हान पिंपरी 
नगरपरिषदेवर बंधनकारक आहे. तसेच, वस्तु व सेवा कराच्या समावेशनासह प्रकल्पाच्या सुधारीत वित्तिय 
आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय निधी प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१२१५१९५६४९४३२५ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


SHRIKANT 
C ANDGE 


lly signed by SHRIKANT C 
ANDGE 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


Date: 2022.12.21 11:14:45 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) 


यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
८. विभागीय आयुक्त,नागपूर. 


९. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


१०. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
१२. मुख्याधिकारी,कन्हान पिंपरी नगरपरिषद,जि.नागपूर. 


१३. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


